आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत 
योजनांची विविध माध्यमांमार्फत 
माहिती व प्रसिध्दीसाठी निधी वितरण. 
(लेखाशिर्ष २२२५ ४११३) 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/ प्र.क्र. ०२/ कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- 30 मार्च, २०२२. 


वाचा :- 
१. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.२४.०६.२०२१, 
दि.१४.१०.२०२१, दि.०३.०२.२०२२ व दि.१७.०३.२०२२. 
२. आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.मापप्र-२५२१/ प्र.क्र.५८/का-०५, 
दि.१७.०२.२०२२. 
३. आदिवासी विकास विभाग, नस्ती क्र.माप्रप्र-२५२१/प्र.क्र.५८/का-०५. 
प्रस्तावना : - 


आदिवासी विकास विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांची माहिती आदिवासी 
समुदायास व्हावी व या योजनांचा लाभ तळागाळातील आदिवासी समुदायास मिळावा यासाठी योजनांच्या 
व्यापक प्रसिद्धीकरीता विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.२ येथील दि.१७.०२.२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये सन 
२०२१-२२ या आर्थिक वर्षातील माध्यम आराखडा अंमलबजावणीसाठी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली 
आहे. सदर आराखड्यानुसार अंमलबजावणी करण्यासाठी जनजाति क्षेत्र उपयोजनेखाली नव्याने 
अंमलबजावणी करण्यात आलेल्या योजनांची विविध माध्यमांमार्फत माहिती व प्रसिध्दी या योजनेतर्गत 
निधी वितरणाची मागणी वित्त विभागास करण्यात आली होती. या निधी वितरणास मिळालेल्या मान्यतेस 
अनुसरुन निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

आदिवासी विकास विभागाच्या “कार्यक्रम खर्च” अंतर्गत मागणी क्र.टी-५ मधील मुख्य लेखाशिर्ष 
२२२५ - अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण याखाली 
जनजाति क्षेत्र उपयोजनेखाली नव्याने अंमलबजावणी करण्यात आलेल्या योजनांची विविध माध्यमांमार्फत 
माहिती व प्रसिध्दी या योजनेंतर्गत वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन रु.३००.०० लाख इतका 
निधी वितरीत व खर्च करण्यास पुढीलप्रमाणे मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रु.लाखात) 
योजनेचे नाव लेखाशिर्ष उद्दिष्ट सन २०२१-२२ | या शासन निर्णयान्वये 
सुधारीत | वितरीत करण्यात येत 
अंदाज असलेला निधी 
a काता २ ३ शिका षु 
जनजाति क्षेत्र उपयोजनेखाली नव्याने | २२२५ ४११३ ३१-सहायक १५००.०० ३००.०० 
अंमलबजावणी करण्यात आलेल्या अनुदाने (वेतनेतर) 
योजनांची विविध माध्यमांमार्फत माहिती 
व प्रसिध्दी 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०२/कार्यासन.६ 


उपरोक्तप्रमाणे रु.३००.०० लाख (अक्षरी रुपये तीन कोटी फक्त) इतका निधी संबधित नियंत्रक 
अधिकारी, आयुक्‍त, आदिवासी विकास यांना अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात 
आला आहे. सदर वितरीत निधीचा विनियोग आदिवासी विकास विभागाच्या संदर्भाधीन H.2 येथील शासन 
निर्णयान्वये मान्यता दिलेल्या माध्यम आराखड्यामध्ये नमूद केलेल्या बाबींकरीता व विहित केलेल्या 
अटी/ शर्तीनुसार करण्यात यावा. 
२. विभागप्रमुख /नियंत्रक अधिकारी यांनी वितरीत तदतुदी त्यांच्या अधिपत्याखालील आहरण व 
संवितरण अधिकाऱ्यांना तात्काळ वितरीत कराव्यात. तसेच सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात 
आलेला निधी खर्च करताना नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तिय अधिकार 
नियमपुस्तिका यामधील वित्तिय नियम तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ च्या शासन आदेशातील 
दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.४४२/व्यय(१४.), दि.२५.३.२०२२ 
अन्वये दिलेल्या सहमतीस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 
is सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३२९१३३७२६१८२४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


RAVINDRA 


DAUTE & 
(रविंद्र दि. औटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 
४. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 
५. महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र १/२, मुंबई /नागपूर. 
६. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 
७. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
८. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 
९. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१०. निवड नस्ती (का-६). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


88173720 


